साईबाबा लोकसेवा संस्था, नागपूर संचालित 
प्राचार्य अरुणराव कलोडे प्राथमिक विद्यालय, 
खामला, नागपूर या प्राथमिक शाळेचे हाहाकार 
ले आऊट, भामटी, नागपूर येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४३७/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१, 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे क्र.शिउस/माध्य/अ/३८४०/२०२१, 
दिनांक ०६ जुलै, २०२१ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 
साईबाबा लोकसेवा संस्था, नागपूर संचालित प्राचार्य अरुणराव कलोड़े प्राथमिक विद्यालय, 
खामला, नागपूर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ५ वी) शाळेचे प्लॉट नं. १९, 
शहाकार ले आऊट, भामटी, नागपूर येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रांन्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेची सध्याची इमारत जीर्ण, धोकादायक व क्षतीग्रस्त झाल्याने सदर संस्थेने 
स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील 
अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(3) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशास्थ ३२२१/प्र.क्र.४३७/एसएम-१ 
(4) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सदर झाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०३१७२१२४०८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by P 


Pravin तववा्ञा 55 


pe 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae922 


ae 


7a3feaa541afl0d1 


Mundhe iZoairacsoraam cepa taoen oe 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर 
अध्यक्ष/ सचिव, साईबाबा लोकसेवा संस्था, नागपूर 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


